वस्त्रोद्योग धोरण 2099-2099 अंतर्गत वस्त्रोद्योग 


घटकांना व्याज अनुदाना ऐवजी भांडवली अनुदान 


वितरीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व Tale विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: बैठक -२०१९/प्र.क्र.१०/टेक्स-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २७मार्च, २०१९ 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग, क्र. धोरण-२०१२/प्र.क्र.२५७/टेक्स-२, 
दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१४ 

2) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रो्योग विभाग, क्र. धोरण-२०१५/प्र.क्र.३६४/टेक्स-५, 
दिनांक १८/०४/२०१६ 

३) संचालक, (वस्त्रोद्योग), नागपूर यांची पत्रे. 

४ वित्त विभाग, परीपत्रक, क्र.अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दि.१७/४/२०१५ 

५) शासन परीपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक संकिर्ण -२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रा-५,दिनांक १०मे, 
२०१६ 

६) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक अर्थसं -२०१८/प्र.क्र. ६९/अर्थ-३ दि.०२/०४/२०१८ 

७ वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक अर्थसं -२०१८/प्र.क्र. ६९/अर्थ-३ दि.२५/०१/२०१९ 


प्रस्तावना :- 

वरील संदर्भीय अनुक्रमांक २ येथील दिनांक १ मार्च, २०१२ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र 
राज्याच्या नवीन वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत वस्त्रोद्योग घटकांना व्याज अनुदाना ऐवजी भांडवली अनुदान योजना 
जाहीर करण्यात आली आहे. सदर योजनेअंतर्गत या शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्टा* मधील 
विवरणपत्रातील वस्त्रोच्योग घटकास व्याज सवलत वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- राज्यातील वस्त्रोद्योग धोरण २०११ - २०१७ - वस््रोद्योग घटकांना व्याज अनुदाना ऐवजी 
भांडवली अनुदान योजने अंतर्गत Usa GHA), यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीच्या बैठकीत मंजूर 
करण्यात आलेल्या प्रकल्पांना या शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्टा” मधील विवरणपत्रानुसार एकूण रु. 
४,०४,००,०००/- (अक्षरी रुपये चार कोटी चार लाख रूपये) इतकी रक्‍कम व्याज सवलतीपोटी मंजूर करुन 
वितरीत करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदरहू वस्त्रोद्योग घटकांना वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली रक्‍कम योजनेच्या दिझ्ानिर्देशानुसार 
या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या बँकांच्या खात्यावर R.T.G.S./NEFT द्वारे वितरीत 
करण्यात यावी. 
३. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली व्याज सवलतीची रक्‍कम संबंधित बँकांनी या शासन 
निर्णयासोबतच्या “परिशिष्टा” मधील त्यांच्याशी संबंधित वस्त्रोद्योग घटकाच्या कर्ज खात्यात जमा करुन 
त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास वेबसाइटवर ऑनलाईन सादर करावे. 
४. वरील प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची रक्‍कम संबधित बँकेस वितरीत करण्याकरीता 
MAME, कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांना 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक -२०१९/प्र.क्र.१०/टेक्स-५ 


आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच श्री. ब.बा.चव्हाण, सह 
सचिव(वस्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, (उपसचिव (Spinning Mills) १/०००९) 
यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी या आदेशाद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या 
अर्थसहाय्याची रक्कम अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून आहरीत करुन ती सोबतच्या 
परिशिष्टात नमुद केलेल्या बँकांना वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. 
५. यावर होणारा खर्च " मागणी क्रमांक व्ही-२, २८५१ - ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र ग्रामोद्योग व 
लघुद्योग आणि सहकारी संस्था (०२)(७८) राज्य वस्रोद्योग धोरण २०११-१७ अंतर्गत TANT प्रकल्पांना व्याज 
अनुदाना ऐवजी भांडवली अनुदान (कार्यक्रम) (३३, अर्थसहाय्य) (२८५१ ६५६५)" या लेखाशिर्षाखालीसन 
२०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
६. शासन परीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं -२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दिनांक 2 एप्रिल,२०१८ अन्वये, 
३३ अर्थसहाय्य या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले असून सदर परीपत्रकातील 
परिछेद ६ ते १० पैकी ६ अ,२,७ (SHSM), ७(२),७(३), ७(४),७(५),७(६),७(७),७(८),७(९) या प्रकरणी लागू नाही. 
तसेच या परिपत्रकातील परिच्छेद ६ब, ६क,८ व ९ मधील या प्रकरणी लागु असलेल्या अटींची तसेच या 
परिपत्रका सोबतच्या परिशिष्ठ मधील तपासणी सूचीप्रमाणे (अनुक्रमांक ८) सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पुर्तता 
होत आहे. 

सदर योजनेखाली निधी वितरित करण्यास वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक अर्थसं -२०१८/प्र.क्र. 
६९/अर्थ-३ दि.२५/०१/२०१९ अन्वये परवानगी दिली आहे. सदर मान्यतेस अनुसरून निधी वितरीत करण्यात 
येत आहे. या योजनेखाली निधी वितरीत करताना उपरोक्‍त झासन परिपत्रकातील परि. ५ नुसार कार्यवाही 
करण्यात येईल. 
७. सदर योजना ही नियमित राज्य योजनांतर्गत योजना असल्याने व “अर्थसहाय्य” या शिर्षाखाली 
अर्थसहाय्य वितरण असल्याने, शासन परीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं -२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दिनांक 
२ एप्रिल,२०१८ च्या परिशिष्टातील अनु.क्र.१,२,५,६,9 मधील तरतूदीनुसार या प्रकरणी नियोजन व वित्त 
विभागाच्या सहमतीची आवश्‍यकता नाही. 
८. सदर योजनेच्या स्वरुपात अथवा व्याप्ती मध्ये बदल होत नसल्याने, शासन परीपत्रक, वित्त विभाग 
क्रमांक अर्थसं -२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दिनांक २ एप्रिल,२०१८ च्या परिशिष्टातील अनु.क्र.३ व ४ मधील 
तरतूदीनुसार नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीची आवश्‍यकता नाही. 
९. वित्त विभाग, परीपत्रक क्र.संकिर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दि.१०/०५/२०१६ च्या परिशिष्ट-अ 
मधील अनु.क्र.१ ते ९ संदर्भातील तपासणी सुची मधील याप्रकरणी लागु असलेल्या मुह्यांची पुर्तता होत आहे. 
सदर परीपत्रकानुसार परिशिष्ट-अ मधील अनु.क्र.१ ते ९ संदर्भातील माहीती खालील प्रमाणे आहे- 

१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार :- वित्त विभाग, परीपत्रक क्र.अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, 
दि.१७/४/२०१५ अन्वये ३३ अर्थसहाय्य या बाबीखाळील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त 
झाले असून सदर परीपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पुर्तता होत आहे. 

२) मंजूर निधी :- " मागणी क्रमांक व्ही-२, २८५१ - ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र ग्रामोद्योग व 
लघुद्योग आणि सहकारी संस्था (०२)(७८) राज्य वस्रोद्योग धोरण २०११-१७ अंतर्गत THT 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक -२०१९/प्र.क्र.१०/टेक्स-५ 


१०, 


प्रकल्पांना व्याज अनुदाना ऐवजी भांडवली अनुदान (कार्यक्रम) (३३, अर्थसहाय्य) (२८५१ ६५६५)" या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षासाठी या योजनेखाली रू.५०५.०० लक्ष इतका 
निधी अर्थसंकल्पित झाला आहे. तसेच सुधारीत अंदाज २०१८-१९ मध्ये या योजनेखालील रू.४०४.०० 
लाख इतकी तरतूद उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे खर्चासाठी एकुण रू.४०४.०० लक्ष निधी उपलब्ध 
आहे. सदर झासन निर्णयानुसार निधी वितरित झाल्यानंतर रू. ०.०० लक्ष निधी शिल्लक राहणार आहे. 
मागील ३ महिन्यापूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे :- होय 

ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे, त्या लेखाशिर्षाअंतर्गत १ वर्षापुर्वीचे 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही :- या योजनेखाली १ वर्ष जुने संक्षिप्त देयक त्याच लेखाशिर्षाखाली 
प्रलंबित नाही. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे रक्‍कम 
समायोजित करण्यांत आली आहे :- लागू नाही. 

वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्‍यतो आधार क्रमांकासह सादर करावे:- 
लागू नाही 

बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता घेतल्याचा 
उल्लेख आदेशात असावा :- लागू नाही. 

अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय निर्गमीत करण्यापुर्वी 
अशा खरेदीसाठी रीतसर प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश काढावेत :- लागू नाही. 

खरेदी विषयक प्रक्रीया अद्यावत संबंधीत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख प्रशासकीय 
मान्यतेत असावा :-लागू नाही. 


शासन परीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं -२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दिनांक २ एप्रिल,२०१८ च्या 
परिशिष्टातील अनु.क्र.८ संदर्भातील तपासणी सुची मधील याप्रकरणी लागु असलेल्या मुद्द्यांची पुर्तता होत 
आहे.सदर परीपत्रका सोबतच्या परिशिष्ठातीळ अनु.क्र.८ संदर्भातील माहीती खालील प्रमाणे आहे :- 


१) 


योजनेस प्रशासकिय मान्यता - शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. धोरण- 
२०१५/प्र.क्र.३६४/टेक्स-५, दिनांक १८/०४/२०१६ नुसार योजनेस प्रशासकिय मान्यता आहे. 


निधी वितरण शासन निर्णयातील अटी व शर्तीची पुर्तता झाल्या नंतरच होणार आहे.- शासन निर्णयातील 
अटी व शतींची पुर्तता होत आहे. 

यापूर्वी वितरीत केलेल्या ७५% निधीचे उपयोगीता प्रमाणपत्र- संबंधित वस्रोद्योग घटकांना 

यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीचे उपयोगीता प्रमाणपत्र घेण्यात आले आहे. 

यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने लेखापरीक्षक / महालेखापाल यांच्याकडून 

कोणतेही गंभीर आक्षेप नाहीत:- सद्य:स्थितीत नाहीत. 

निधी लाभार्थ्यांच्या थेट खात्यात जमा होणार आहे :- सदर योजने अंतर्गत योजनेतील 

तरतुदीनूसार निधी बँकांच्या खात्यात जमा होऊन तदनंतर लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केला जातो. 
वस्तु खरेदी करण्यापुर्वी खरेदी केलेल्या अशा वस्तुंची नोंद Dead Stock रजिस्टर मध्ये 

घेण्यात आली असून त्याचा योग्य वापर झाला असून त्या पडून नाहीत, असे प्रमाणपत्र:-लागू नाही. 
यामधून खरेदी करण्यापुर्वी खरेदी असल्यास प्रत्यक्ष वस्तु प्राप्त झाल्यानंतरच संबंधितांना देयके अदा 
केले जाणार आहे. :- लागू नाही. 

area त्या ठिकाणी आदीवासी सामाजिक न्याय यांची निधी वितरणास सहमती आहे :-लागू नाही. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक -२०१९/प्र.क्र.१०/टेक्स-५ 


९) प्रस्तूत योजनेत संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही -कुठलेही देयक प्रलंबित नाही. 
१०) निधी स्वीय प्रपंची लेखा अथवा बँक खात्यात जमा न करता खर्च केला जाणार आहे - होय. 


qq. सदर area निर्णय, संदर्भिय अ.क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये सचिव(वस्त्रोद्योग), यांच्या 
अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या संपन्न झालेल्या बैठकीत मंजूर वस््रोद्योग प्रकल्पांच्या 
दाव्यांना मिळालेल्या मान्यतेनुसार सुधारीत अंदाज २०१८-१९ नुसार खर्चास प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
१२ सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या /५/५/.॥8॥॥॥७5॥॥७.9०५.॥या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३२७१६५८२६१३०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 
Ba lira mM Ba | प 15.4.20-6273¢36b99beSb1448903129¢281 Tbsb229d82eafSbG0e127 
Chavhan raiment 
(ब.बा.चव्हाण) 
सह सचिव,महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Baliram Balu Chavhan 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Cooperation, Marketing 


ostalCode=400032, st=Mah: 


प्रत, 


१. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर 

२. महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर 

३. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

५. अ.मु.स. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३१), मंत्रालय, मुंबई(ई-मेलद्वारे) 
६. अ.मु.स. वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई(ई-मेलद्वारे) 

७. सचिव (वस्त्रोद्योग), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई.(ई-मेलद्वारे) 

८. संचालक (वस्त्रोद्योग), Tatar संचालनालय, नागपूर.(ई-मेलद्वारे) 

९. सह सचिव (qa, स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 

१०. अवर सचिव (१७-स), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 

११. कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा) (३ प्रती), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 
१२. प्रवर्तक, परिशिष्टामधील वस्त्रोद्योग घटक (ई-मेल व्दारे) 

१३. परिशिष्टामधील बँका (टफ सेल) (ई-मेल व्दारे) 

१४. निवड नस्ती (टेक्स-५) 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक -२०१९/प्र.क्र.१०/टेक्स-५ 


“परिशिष्ट” 
शासन निर्णय: सपवववि क्र. बैठक २०१९/प्र.क्र १०/टेक्स-५, दि. २७.०३.२०१९ चे सहपत्र 


Total Subsidy 


se Bank Name Account Name oe No IFSC Code Amount Rs. In 
lakhs 
TUF SUBSIDY RECEIVED 
1 Bank of India FROM GOVT. OF 000120110000813 | BKIDOOO0001 34.02 
MAHARASHTRA 
Subsidy 
00 one No name Name Installment No Subsidy Year | Amount Rs. In 
lakhs 
Vaidya V & | 
1 CIIS/2017/10015 hei aiceare pu ia 1 2016 34.02 
Total 1 अ 
Total Subsidy 
0 Bank Name Account Name oe No IFSC Code Amount Rs. In 
lakhs 
TUFS SUBSIDY 
2 Bank of Maharashtra MAHARASHTRA 60124514747 MAHBO000002 8.18 
Subsidy 
se yon No ime Name Installment No Subsidy Year | Amount Rs. In 
lakhs 
M/S. MANISHA 
1 CIIS/2017/10071 ABHAYKUMAR BIRNALE 1 2017 3.54 
M/S. AJITKUMAR 
2 CIIS/2017/10072 BANDU BIRNALE 1 2017 3.54 
3 CIIS/2017/10141 M/S. N. G. INDUSTRIES 1 2017 0.31 
M/S. ANIL PANDURANG 
शि CIIS/2017/10326 NALAWADE 1 2016 0.79 
Total 8.18 
Total Subsidy 
0 Bank Name Account Name ता No IFSC Code Amount Rs. In 
lakhs 
TUFS SUBSIDY 
3 State Bank of India (MAHARASHTRA 32711319625 SBINO011688 24.57 
GOVERNMENT) 
Subsidy 
0 yon No name Name Installment No Subsidy Year | Amount Rs. In 
lakhs 
1 CIIS/2017/10011 SACHIN FIBERS 1 2016 19.85 
SAMARTH AGRO 
2 CIIS/2017/10018 INDUSTRIES 1 2016 4.72 
Total 24.57 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक -२०१९/प्र.क्र.१०/टेक्स-५ 


Total Subsidy 


0 Bank Name Account Name शिवा No IFSC Code Amount Rs. In 
lakhs 
क क) Ueban Co-Op 00070380000416 | HDFCO000007 10.50 
Bank Ltd Bank Itd 
Subsidy 
0 yon No ime Name Installment No Subsidy Year | Amount Rs. In 
lakhs 
1 ClIS/2017/10183 M/s RAM TECH 1 2017 3.75 
2 ClIS/2017/10184 M/s RAM TECH 1 2017 6.75 
Total शि] 
Total Subsidy 
0 Bank Name Account Name oe No IFSC Code Amount Rs. In 
lakhs 
: री INTEREST SUBSIDY 
5 Punjab National Bank SCHEMES OF GOM 3845003171160 | PUNBO374000 161.87 
Subsidy 
0 yon No ime Name Installment No Subsidy Year | Amount Rs. In 
lakhs 
LAXMNARAYAN 
1 CIIS/2017/10085 SPINNERS INDIA PVT. 1 2017 161.87 
LTD. 
Total 161.87 
Total Subsidy 
0 Bank Name Account Name ता No IFSC Code Amount Rs. In 
lakhs 
FUNDS TO BE CLEARED 
Ey HDFC Bank -DOCUMENTARY 02400930000063 | HDFCO000240 164.86 
SERVICES 
Subsidy 
0 yon No क का Name Installment No Subsidy Year | Amount Rs. In 
lakhs 
SUDARSHAN JEANS 
1 ClIS/2017/10043 PRIVATE LIMITED 1 2017 164.86 
Total 164.86 


Total Subsidy Amount Rs. In lakhs: 404.00 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


